अल्पसंख्यांक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळांना 
अनुदान योजना - २०१९-२० शुद्धीपत्रक जि. सांगली 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का. ६, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- 29.04.2020, 


वाचा :-१) शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग क्र. अविवि-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का.६, 
दि. ७.१०.२०१५ 
२) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली यांचे पत्र क्रनियोजन/ 
का-१४ (9/4) /अल्प.शा.पा.सु./२१/२०१९, दि. १.१.२०२० 
3) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक, अविवि-२०१९/प्र.क्र.२९/का.६, 
दि. १८.२.२०२०. 
४ जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली यांचे पत्र क्रनियोजन/ 
का-१४ (१/५)/ अल्प.शा.पा.सु./७०२/२०१९-२०,दि.५.३.२०२०. 


शुद्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील दि. १८.२.२०२० च्या शासन निर्णयातील सोबतच्या सहपत्रामधील पुणे 
विभागातील जिल्हा- सांगली मधील पायाभुत सुविधेच्या प्रस्तावातील अ.क्र. (३) येथील संस्था, शाळेचे नाव व 
सुविधांचे स्वरूप खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले होते. 


पुणे विभाग, सांगली संस्था /शाळेचे नाव सुविधांचे अनुदानाचे 
जिल्हयातील अ.क्र स्वरुप/प्रयोजन वर्ष 
(१) (२) (३) (४) 
३. अजिक्यं फौडेशन १३१८, ळाळ जेन | संगणक, हार्डवेअर ध्थे 


मंदीराजवळ, कुपवाड, जि. सांगली द्वारे | व सॉप्टवेअर. 
संचलित इन्सिटयुटेड फॉर दि Fest 
हॅन्डीकॅप्ड कुपवाड, १३१८, लाल जैन 
मंदिराजवळ, कुपवाड, जि सांगली. 

(नर्सरी १ ली ते fT). 


जिल्हाधिकारी, सांगली यांच्या दिनांक ५.३.२०२० च्या पत्रानुसार संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक १८.२.२०२० 
च्या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रामधील पुणे विभागातील जिल्हा- सांगली येथील पायाभुत सुविधेच्या 
प्रस्तावातील अ.क्र. (3) समोरील रकाना क्रमांक ३ मध्ये सुविधांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का. ६ 


पुणे विभाग, सांगली संस्था /झाळेचे नाव सुविधांचे अनुदानाचे 
जिल्हयातील अ.क्र स्वरुप/प्रयोजन वर्ष 
(१) (२) (३) (४) 
३. अजिक्यं फौंडेशन १३१८, लाळ जेन | शाळेसाठी पेव्हींग ४्थे 


मंदीराजवळ, कुपवाड, जि. सांगली द्वारे | ब्लॉक बसविणे. 
संचलित इन्सिटयुटेड फॉर दि मेंटली 
हॅन्डीकॅप्ड कुपवाड, १३१८, लाल जेन 
मंदिराजवळ, कुपवाड, जि सांगली. 

(नर्सरी १ ली ते प्रि.प्रा.) 


सदर झासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००५२११२०८३१९५१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


जे Digitally signed by Dinesh ॥॥. Sonavane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 
ल Development Department, 90510104९4 hi 


‘ode=400032, st=Maharashtra, 
-aa310d2e7860201ab5363a2133 


2.5.4.2 00576; 
९0१२ली2600णिर्हार्ता, 
serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1a8ade806b6e4aea66daa5512 
0 n a Va n e ea788889af1515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2020.05.21 13:20:34 +05'30' 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
५. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर, 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, सांगली. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, सांगली. 

८. जिल्हाधिकारी, सांगली . 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 

१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सांगली. 

११. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सांगली . 

१२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सांगली. 
१३. सबंधित शाळा / शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (जिल्हाधिका-यांमार्फत) 
१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


